सन २०१९-२० अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभागासाठी निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०२०/प्र. क्र. ३८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख : ११ डिसेंबर, २०२० 
वाचा :- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८१८/प्र. क्र. १०१/क्रीयुसे-२, 
दि. ११.११.२०१९ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८१८/प्र. क्र. १०४/क्रीयुसे-२, 
दि. १९.१२.२०१९ 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १७१९/प्र. क्र. १०७/क्रीयुसे-२, 
दि. २२.१.२०२० 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे २०१९/प्र. क्र. ११०/क्रीयुसे-२, 
दि. २२.१.२०२० 
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८१९/प्र. क्र. ७०/क्रीयुसे-२, 
दि. ०३.०२.२०२० 
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८२०/प्र. क्र. ०४/क्रीयुसे-२, 
दि. १०.०२.२०२० 
७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८२०/प्र. क्र. १२/क्रीयुसे-२, 
दि. २४.२.२०२० 
८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८२०/प्र. क्र. १५/क्रीयुसे-२, 
दि. १५.०३.२०२० 
९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८२०/प्र. क्र. १३/क्रीयुसे-२, 
दि. ५.३.२०२० 
प्रस्तावाना :- 
दर वर्षी राष्ट्रीय स्तरावर सुमारे १५ खेळांसाठी अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धांचे देशातल्या विविध 
राज्यात आयोजन करण्यात येते. सदर स्पर्धेत महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी शासनाच्या वतीने अनुदान 
देण्यात येते. सन २०१९-२० या वर्षामध्ये अखिल भारतीय नागरी सेवा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धामध्ये राज्याचे संघ 
सहभागी झाले आहेत. सदर संघाच्या सहभागासाठी आवश्‍यक खर्च उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी 
शासन निर्णय पारित करुन मान्यता दिलेली आहे. तथापि, गतवर्षी सदर योजनेसाठी तरतूद केलेली निधी उपलब्ध 
न झाल्यामुळे, सन २०१९-२० मधील सहभागीसाठी झालेल्या खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे शक्‍य झाले 


नाही. चालु आर्थिक वर्षात यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या वर्षामध्ये अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धामध्ये सहभाग या योजनेसाठी, झालेल्या 
खर्चासाठी रु. १०.०० लक्ष (रुपये दहा लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२०/प्र. क्र. ३८/क्रीयुसे-२ 


२. उपरोक्त बाबी संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र. ०३ “ २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ क्रीडा व खेळ, 
(०६) (02) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग” (२२०४ १९८१) ३१ सहायक अनुदाने” या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 

i. उपरोक्त निधी मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी 
आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेवू नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ शासन निर्णय 
वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्त 
तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधीत 
उपसंचालक/जिल्हा क्रीडा AGN GMI, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी 

व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षित लेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर GTA 


4, वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक, अ. क्र. 4, नियम क्र. 
३९ (ब) (२) नुसार प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या अधिकार अन्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौ.सं.क्र. ६१५/२०२०/व्यय-५, 
दि. ०१ डिसेंबर, २०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१५१२२८४५३१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2 P S | N G 2.5.4.20=81¢03748ea9 1 bSca6eb762 1 6fadd8cfc070967b2826badc6ba66 


dc8151a5b97a, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=02486c751e1117f7df4bdea131cc54d2a4486aa35e5ab82 


ce788466f2ec90916, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=APPASING RAMSING RAJPUT 
Date: 2020.12.15 12:37:28 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२०/प्र. क्र. ३८/क्रीयुसे-२ 


७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 

८. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

१५. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


